सन 2098-20 या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा : १. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र.३४७/ अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय,सम क्रमांक, दिनांक २६ मार्च, २०२०. 

प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास 
करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन 
स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित 
करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन २०१८-१९ पासून 
राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा १च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. त्यानुसार मा. 
लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्त वाचा २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
वाचा २च्या शासन निर्णयास शासन मान्यतेने शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


शुध्दीपत्रक: 
सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
२. सदर शुध्दीपत्रकान्वये बदल केलेल्या कामांबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आणि/किंवा 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून शासन निर्णय, दिनांक २६ मार्च,२०२०प्रमाणे जर कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली 
असेल तर असा बदल करण्यात येऊ नये. 
३. सुधारीत (बदल केलेली) कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
४. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक २६ 
मार्च, २०२०प्रमाणेच राहिल. 
सदर ara निर्णय (शुध्दीपत्रक) महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥६॥॥०५9॥॥9.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००८१०१४१००२४३२२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = Maharashtra, O 
U al | al ar = Government Of Maharashtra, OU = Social Justice 
and Special Assistance Department 
'30' 


Date: 2020.08.10 14:20:09 +05' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा.मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc A A OO 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


५. मा.उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१५. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 

१९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाज कल्याण, 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१. निवडनस्ती (अजाक). 


७ —™ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा अहमदनगर 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या झासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तप्ील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी| वितरीत 
निधी निधी रुपये । निधी रुपये 
रुपये रुपये 
९७५ | चांदकसारे, ता. कोपरगांव येथे सामाजिक २५.०० १०.०० | ९७५. | चांदकसारे, ता. कोपरगांव येथील झगडे फाटा दलित २५.०० १०.०० 
सभागृह बांधणे वस्ती ते श्री. लांडगे तसेच वायकर वस्ती, 
नऊचारीपर्यंत रस्ता करणे. 
९७६ | सिरसगांव, ता. कोपरगांव येथे सामाजिक २५.०० १०.०० | ९७६. | सावळगांव, ता. कोपरगांव येथील समाजमंदिर ते २५.०० १०.०० 
सभागृह बांधणे साळवे वस्तीपर्यंत रस्ता करणे. 
९७८ । जळगांव, ता. कोपरगांव येथे सामाजिक १५.०० ६.०० | ९७८. | जळगांव, ता. कोपरगाव येथील श्री. लक्ष्मण चोथमळल १५.०० ६.०० 
सभागृह बांधणे यांचे घर ते श्री. कानिफनाथ अमोलीक यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता करणे. 
९७९ | मायगांव देवी, ता. कोपरगांव येथे सामाजिक २५.०० १०.०० | ९७९. | मायगांवदेवी, ता. कोपरगांव येथील गुलाब हौशीराम २५.०० १०.०० 
सभागृह बांधणे पवार यांचे घर ते किरण WPT सोनावणे यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता करणे. 
९८० । रांजनगांव देडामुख, ता. कोपरगाव येथे | २५.०० १०.०० | ९८०. | रांजणगांव, ता. कोपरगाव येथील रांजणगांव देडामुख २५.०० १०.०० 
सामाजिक सभागृह बांधणे दलित वस्ती ते कारवाडी दलित वस्तीपर्यंत रस्ता 
करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


९८१ । सामाजिक सभागृह बांधणे २५.०० १०.०० | ९८१. | वारी, ता. कोपरगांव येथील ग्रामपंचायत कमान ते २५.०० १०.०० 
राजवाडा देवीमंदिरापर्यंत रस्ता करणे. 
११९९ | अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ८ अंतर्गत १३.०० ५.२० १. अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील | २५.०० १०.०० 
महादेव नगर ते मेन लाईन पर्यंत ३०० एमएम प्रभाग क्रमांक १४मधीळ महानगरपालिकेच्या 
व ४५० एमएम व्यासाची पाईप गटार करणे, जागेत उद्यान विकसीत करणे व लगतचा 
oe ee रस्ता काँक्रिटीकरण करणे. 
सांडपाणी व्यवस्था करणे दहाच होतां ee 
२. अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील 
प्रभाग क्रमांक ११मधील कानडे मळा येथील 
१२०० | अहमदनगर पालिका as क्र. ८ अंतर्गत ७.०० २.८० मोहटा देवी परिसरात रस्ता कॉक्रिटीकरण | १५-०० ६.०० 
भावनीक्रव्षी सोसा. अंतर्गत ३०० एमएम करणे. 
व्यासाची पाईप गटार करणे, सांडपाणी ३. अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील 
व्यवस्था करणे प्रभाग क्रमांक १४मधील राजमाता कॉलनी 
अंतर्गत Yel काँक्रिटीकरण I करण करणे 
१२०१ | अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ९ अंतर्गत १०.०० ४.०० परिसरात रस्ता काँक्रिटीकर * १५.०० ६.०० 
४. अहमदनगर महानगरपालिका हददीतील 
लोणार गल्ली व बागडपटटी येथील मोकळया वग बोल आलात 
प्रभाग क्रमांक १४म त्मा फुळेनगर 
जागेचे सुशोभिकरण करणे परिसरात रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. 
१२०२ | अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ९ अंतर्गत १०.०० ४.०० १५.०० ६.०० 
मोची गल्ली रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे 
१२०३ | अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ८ नगर १०.०० ४.०० 
कल्याण रोड येथील स.न. 
२३६/२,२३६/२/१ अंतर्गत ३०० एमएम 
व्यासाची पाईप गटार करणे व सस्ते 
काँक्रिटीकरण करणे 
१२०४ | अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ८ अंतर्गत १०.०० ४.०० 
विणकार सोसायटी परिसरामध्ये ४५० 
एमएम व्यासाची ड्रेनेजलाईन टाकणे 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


१२०५ । अहमदनगर पालिका वार्ड क्र. ८ अंतर्गत १०.०० ४.०० 
बालाजी सोसायटी परिसर wa 
कॉक्रिटीकरण करणे 


Digitally signed by Sunil D Sardar 
DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 


S U Nn | | D Sa rd ar Maharashtra, O = Government Of 
Justice and 


Maharashtra, OU = Social 
Special Assistance Department 
Date: 2020.08.10 14:20:35 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा नाशिक 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर Pet) वितरीत 
निधी निधी रुपये । निधी रुपये 
रुपये र्पये 
९१३ । फुलेनगर, ता. नांदगांव येथे सामाजिक १०.०० ४.०० । ९१३. | Sp बुद्रुक, ता. नांदगांव येथे सामाजिक सभागृह १०.०० ४.०० 
सभागृह बांधणे बांधणे. 
९१४ । श्रीरामनगर, ता. नांदगांव येथे सामाजिक १०.०० ४.०० | ९१४. | सावरगांव, ता. नांदगांव येथे सामाजिक सभागृह १०.०० ४.०० 
सभागृह बांधणे बांधणे. 
९१५ | क्रांतीनगर, ता. नांदगांव येथे सामाजिक १०.०० ४.०० | ९१५. | हिंगणवाडी, ता. नांदगांव येथे सामाजिक सभागृह १०.०० ४.०० 
सभागृह बांधणे बांधणे. 
९१६ । गंगाधारी, ता. नांदगांव येथे सामाजिक १०.०० ४.०० | ९१६. | जळगांव बुद्रुक, ता. नांदगांव येथे सामाजिक सभागृह १०.०० ४.०० 
सभागृह बांधणे बांधणे. 
९१७ | गिरणानगर, ता. नांदगांव येथे सामाजिक १०.०० ४.०० | ९१७. | नवे पांझण, ता. नांदगांव येथे सामाजिक सभागृह १०.०० ४.०० 
सभागृह बांधणे बांधणे. 
Sunil D Sardar ----- sts" 
(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक १० ऑगस्ट, २०२०चे परिशिष्ट “अ” 
जिल्हा रायगड 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या झासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी वितरीत 
निधी निधी रुपये निधी रुपये 
रुपये रुपये 
३५५ | मोजे बोरगांव, ता. कर्जत येथील बौध्दवाडा येथे अंतर्गत ५.०० २.०० | ३५५. मौजे डिकसळ, ता. कर्जत येथील संविधान ३.०० १.२० 
रस्ता सिमेंट कॉक्रिटीकरण करणे कटटा सुशोभिकरण करणे. 
३५९ | मौजे वावोशी, ता. कर्जत येथील बौध्दवाडा येथे अंतर्गत | १०.०० ४.०० | ३५९. मौजे वावोशी, ता. खालापूर येथील बौध्दवाडा १०.०० ४.०० 
रस्ता सिमेंट कॉक्रिटीकरण करणे येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे व 
संरक्षक भिंत बांधणे. 
३६२ | मौजे मुळगांव, ता. कर्जत येथील बौध्दवाडा येथे अंतर्गत | १०.०० ¥.00 | 3&2. मौजे कडाव, ता. कर्जत येथे नळ पाणी पुरवठा १२.०० ४.८० 
रस्ता सिमेंट कॉक्रिटीकरण करणे योजना तयार करणे. 


Sunil D Sardar 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Social Justice and 
Special Assistance Department 
Date: 2020.08.10 14:21:13 +05'30" 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


